महाराष्ट्र शासन 


अ.वि.वि.-२०१३/प्र.क्र.१७८/का-७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 

मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चाक, 
मंत्राळय,मुंबई-३२. 

दिनांक : १५/०९/२०२२ 


विषय :- १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र पुरस्कत अल्पसंख्या बहुल क्षेत्रासाठी agate विकास 
योजनेंतर्गत परळी शहर , जिल्हा बीड येथे अल्पसंख्याक समाजातील मुलांसाठी व मुलींसाठी 
१०० प्रवेश क्षमतेच्या प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे एकूण ०२ वसतीगृह बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- 
१. समक्रमांकित शासन ज्ञापन,अल्पसंख्याक विकास विभाग,दिनांक २७.०३.२०१५. 
२. समक्रमांकित शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,दिनांक ३१.०३.२०१५. 
३. समक्रमांकित शासन ज्ञापन,अल्पसंख्याक विकास विभाग,दिनांक २८.०७.२०१५. 
४. शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग, दिनांक १०/१०/२०१७. 


ज्ञापन :- 

संदर्भाधिन क्र.(१) ते (३) येथील झासन ज्ञापनान्वये परळी शहर ,जि.बीड येथील अल्पसंख्याक 
समाजातील मुलांसाठी व मुलींसाठी बांधण्यात यावयाच्या १०० प्रवेशक्षमतेच्या प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे एकूण ०२ 
वसतीगृह बांधकामाच्या रु.६२०.०० लाख इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे. तसेच संदर्भाधिन क्र. (२) व (३) येथील शासन निर्णयान्वये उक्त प्रयोजनासाठी पहिल्या व दुस- 
टप्प्यातील (केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून) रु.६२० इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे.आता जिल्हाधिकारी 
बीड यांनी रु.८९,३७,९६६ इतक्या वाढीव निधीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर वाढीव निधीच्या प्रस्तावास मा. 
मुख्य साचिव यांच्या अधक्षतेखालील अल्पसंख्याक कल्याण समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने सुधारित 
अंदाज पत्रकास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


२. परळी शहर ,जि.बीड येथील अल्पसंख्याक समाजातील मुलांसाठी व मुलींसाठी बांधण्यात यावयाच्या 
१०० प्रवेशक्षमतेच्या प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे एकूण ०२ वसतीगृह बांधकामाच्या रु.८९,३७,९६६/- इतक्या वाढीव 
रकमेच्या अंदाजाच्या खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारी नुसार) या शासन ज्ञापनाद्वारे सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


जि | प्रस्तावित | हिछ्या । केंद्र | एकूण | वितरीत पहिला वितरित वितरित 
val | कामांचे चे | हिस्सा eal दुसरा हप्ता करावयाचा 
ठिकाण प्रमाण अतिरिक्त निधी 
(राज्य हिस्सा) 
केंद्र राज्य केंद्र राज्य 
Per | 2 3 | ४ | षु द 1 ७_| ८ ९ 1१ | 
बीड | परळी ठाहर । ५०:५० | १५५.० | ३१० | ७७.५० | ७७.५० | ७७.५० | ७७.५० | ४४.६८९८३ 
बीड | परळी हाहर | १००:० | 390.0 | ३१०.० | 944.0 ff ee १५५.०० | आ; | ४४.६८९८३ 


एकूण ४६५.० | ६२०.० | २३२.५० | ७७.५० | २३२.५० | ७७.५० | ८९.३७९६६ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अ.वि.वि.-२०१३/प्र.क्र.१७८/का-७, 


३. या संदर्भात संदर्भात शासन ज्ञापन दिनांक २७/०३/२०१५ च्या आदेशामधील अटी व शर्ती जशाच्या 


तशा लागू राहतील. 


४. प्रस्तुत शासन ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला,उपविभाग पाच अ.क्र.१ 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील प्रि.क्र.१३४ खाली प्रश्‍सकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार तसेच राज्य अल्पसंख्याक कल्याण समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


५. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थलावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१९१२५२४७८५१४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2,5.4.20=751b2c8055022d1e34bdf5fdf8e581 dff6b179e5724ad06562 


2689aa67c1d693, postalCode=400032, st=Maharash' 


tra, 
serialNumber=7A989AB4DCBODD820E82DC7 14DA83856D0A35267 
1BOE2A141E852BA20FDA042B, cn=ASHARANI UTTAM PATIL 


Date: 2022.09.19 12:55:12 +05'30' 


(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. जिल्हाधिकारी,बीड 


१. अ.मु.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 
४. जिल्हाधिकारी,बीड 

५. मुख्याधिकारी परळी नगरपरिषद, बीड, 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बीड. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

१२. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 

१३. नियोजन विभाग (कार्या.१४७१). 

१४. निवड नस्ती, (का.७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


